महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील वरिष्ठ 
अधिव्याख्याता या पदावरील एका 
अधिकाऱ्याचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पकास-२४२२/प्र.क्र. २५३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र.-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 

दिनांक २९.०२.२०१६ 

२. शा.शि.व क्री.वि., शा.नि.क्र.-ससेप्र-४४१६/प्र.क्र.३०१/१६/प्रश्ञा-२, 
दिनांक २७.०३.२०१७ 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र.-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, 
दिनांक २२.०६.२०२१ 

४. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र.-आशिका/परि.का/२२/आस्था-अ/१०५/५५३२ 
दिनांक १६.०९.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक २७.०३.२०१७, रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-अ संवर्गात वरिष्ठ अधिव्याख्याता या पदावर २ वर्षाच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक १६.०९.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यडठास्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित 
धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्‍त 
वाचा येथे नमूद दिनांक २७.०३.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) गट-अ संवर्गात वरिष्ठ अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत श्री. गणेश सखाराम शिंदे यांचा त्यांच्या 
नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना 
क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२२/प्र.क्र. २५३/प्रशञा-२ 


अ. | अधिकाऱ्यां | शासन सेवेत | शासन रकाना ४ परिविक्षा रकाना ६ परिविक्षाधीन 
क्र. | चे नांव नियुक्तीच्या | सेवेत प्रथम | मधील कालावधी । मधील कालावधी 
आदेशाचा ।रुजू दिनांकानुसार | त कारणांमुळे । समाधानकार 
दिनांक झाल्याचा । परिविक्षाधीन | घेतलेल्या । वाढलेला ।कपूर्ण 
दिनांक कालावधी पूर्ण | एकूण परिविक्षाधीन | केल्यामुळे 
होण्याचा अर्जित/ ।काळलावधी । शासनसेवा 
दिनांक परिवर्तीत । पूर्ण होण्याचा | ज्या 
रजाइ. । दिनांक दिनांकापासू 
एकूण न पुढे चालु 
कालावधी ठेवावयाची 
आहे तो 
दिनांक. 
| 9 | 2 3 ° घु ६ ४] ८ 
| श्री गणे | शा.शि.व ३१.०३.२०१ | ३०.०३.२०१९ | निरंक ३०.०३.२०१ | ३१.०३.२०१९ 
सखाराम | wife. 9 ९ 
शिंदे शा.नि. 
क्र.ससेप्र- 
४४१६/ 
प्र.क्र.३०१/१ 
६/ प्रशा-२, 
दिनांक 
२७.०३.२०१ 
७ 


२. परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच 

संबंधितांच्या सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२१११०१२०७३०४५२१ असा आहे. हा शासन 

निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH 
BASAVESHWAR 
MAMADAPURE 


(संतोष ममदापुरे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

सर्व शिक्षण संचालक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती. 


ww A 


GMS xX 
a 


& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


